महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन ज्ञापन क्र. दुरुस्ती-०३१९/प्र.क्र.५४/पोल-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 


दिनांक ०९ एप्रिळ २०१९. 


विषय :- पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या आस्थापनेवरील मरोळ पोलीस कॅम्प येथील 
निवासी इमारतींच्या संरचनात्मक दुरूस्तीच्या कामांच्या बाबतीत विवक्षित 
परिमाणांमध्ये बदल करण्यास मंजुरी देण्याबाबत. 


संदर्भ :- १) शासन ज्ञापन, गृह विभाग, क्र. दुरूस्ती-०२१७/ प्र.क्र.९३/ पोल-७, दिनांक 

२७.०३.२०१७, 

२) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र. पोप्रमा-०११७/ प्र.क्र.८०/ पोल-७, दिनांक 
३१.०३.२०१७ 

3) arm परिपत्रक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्र. संकीर्ण-२०१७/ 
प्र.क्र.१२१/ भाग-२/ इमारत-२, दिनांक १९.०९.२०१७ 

४) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र. पोआ/ कक्ष-८(१२)/ 
९८/ नि.२/ शा.५८/ २०१९, दिनांक १४.०२.२०१९. 

५) कार्यकारी अभियंता, उत्तर मुंबई (सा.बां.) विभाग, यांचे पत्र क्र. काअ/ उमुंवि/ 
प्रशा/ ३४७१, दिनांक ०२.०४.२०१९. 


ज्ञापन. 


शासन ज्ञापन, गृह विभाग, क्र. दुरूस्ती-०२१७/ प्र.क्र.९३/ पोल-७, दिनांक 
२७.०३.२०१७, द्वारे मरोळ पोळीस कॅम्प येथील निवासी इमारतींच्या संरचनात्मक 
दुरूस्तीसाठी एकूण रु.७,०५,६४,३५७/- इतक्या खर्चाच्या अंदाजास प्रशासकीय मान्यता 
प्रदान करण्यात आली होती. शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र. पोप्रमा-०११७/ प्र.क्र.८०/ पोल- 
७, दिनांक ३१.०३.२०१७, द्वारे उक्त कामासाठी रु.५,३०,३९,०६३/- इतका निधी वितरित 
करण्यात आला होता. 


२. तथापि, दरवाढ, दुरूस्तीच्या कामाच्या व्याप्तीत वाढ आणि वस्तू व सेवा कर यांमुळे 
मूळ खर्चाच्या अंदाजांमध्ये वाढ झाली. तसेच, तांत्रिक मंजुरी, निविदा प्रसिद्धी व कार्यादेश या 
प्रक्रियांमध्ये वेळ गेल्याने प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आलेल्या रकमेत आठ 
इमारतींऐवजी (SHIRA H.3, & 4, &, ७ 90, 99 TF १५ फक्‍त पाच इमारतींची (SHIRA HE, 
७, १०, १७ क १५५ दुरूस्तीची कामे करणे Bey आहे, असे कार्यकारी अभियंता, उत्तर मुंबई 
(सार्वजनिक बांधकाम) विभाग, यांनी पोळीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांना कळविले आहे. 


३. त्या अनुसार, उक्त पाच इमारतींची (SIRT HE, ७ १०, १& क ५७% दुरूस्ती 
करण्यासाठी पुढील तक्त्यातील स्तंभ (२) मधील परिमाणांमध्ये स्तंभ (४) मध्ये निर्दिष्ट 
केल्याप्रमाणे बदल करण्यास मंजुरी मिळण्याबाबतचा प्रस्ताव पोळीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, 
यांनी सादर केला आहे:- 


शासन ज्ञापन क्रमांकः दुरुस्ती-०३१९/प्र.क्र.५४/पोल-७. 


अ.क्र. बाब आठ इमारतींच्या पाच इमारतींच्या 
दुरूस्तीसाठी खर्च दुरूस्तीसाठी खर्च 
(Y (2) (Y (8) 

स्थापत्य कामे रु.५३१.८१ लक्ष रु.५१८.३५ लक्ष 
अतिरिक्‍त बाबी Se रु.५१.६७ लक्ष 
वस्तू व सेवा कर ति] आ रु.६८.४० लक्ष 
(१२ टक्के) 

४. कामगार खर्च रु.२.६६ लक्ष ee 
(०.५० टक्के) 

षु. आकस्मिक खर्च रु.२१.२७ लक्ष fF 

६. | विद्युतविषयक कामांचा खर्च | रु.६०.८३ लक्ष रु.६४.३५ लक्ष 

७. टक्केवारी खर्च रु.८८.७५ लक्ष शिशिका 
(१६.५० टक्के) 

एकूण- रु.७०५.६४ लक्ष रु.७०२.७७ लक्ष 

४. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांनी प्रस्तावित केल्याप्रमाणे, मरोळ पोलीस कॅम्प येथील 


निवासी इमारतींच्या संरचनात्मक दुरूस्तीसाठी, शासन ज्ञापन, 


गृह विभाग, क्र. दुरूस्ती- 


०२१७/ प्र.क्र.९३/ पोल-७, दिनांक २७.०३.२०१७, द्वारे प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेल्या कामांच्या बाबतीत परिच्छेद 3 मधील तक्त्यातील स्तंभ (२) मधील परिमाणांमध्ये 
स्तंभ (४) मध्ये निर्दिष्ट केल्यानुसार बदल करण्यास, प्रस्तावित वाढ व अतिरिक्त बाबी यांना 
तांत्रिक मंजुरी घेण्यात येईल या अटीवर, याद्वारे, मंजुरी देण्यात येत आहे. 


५. हे ज्ञापन, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अभिप्राय घेऊन (अनोफ्चारिक wae 
क्र. ११२/२०१९/इया-२, दिनांक २८.०२.२०१९), शासन परिपत्रक, सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग, क्र. संकीर्ण-२०१७/ प्र.क्र.१२१/ भाग-२/ इमारत-२, दिनांक १९.०९.२०१७, यामधील 
परिच्छेद ६ अन्वये प्रशासनिक विभाग या नात्याने गृह विभागास प्राप्त अधिकारांचा वापर 
करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. हे ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१९०४१०१५१६५९२१२९ असा आहे. हे ज्ञापन 
डीजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SWAPNIL GOPAL BORSE 
DN: c=! rashtra, 

25.4.2 1d855fc787a96e36F1 1 fc87a9f66cfd9bad01 184493f2735ad88 

5627, 2, street: =2ND FLOOR,MANTRALAYA,MADAME CAMA 


B O R S F oe 
(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 
प्रत- 


१) कार्यकारी अभियंता, उत्तर मुंबई (सा.बां.) विभाग, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः दुरुस्ती-०३१९/प्र.क्र.५४/पोल-७. 


२ 
3 
tos 
4 
द 
9 


अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

प्रधान महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

कार्यासन अधिकारी (इमा.-२), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कार्यासन अधिकारी (व्यय-७/ विनियम), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवड फाईल (पोल-७. 


YS <->  -->-.  *-> lo Tir — 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


